अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना शाखा 
अभियंता (स्थापत्य) या पदावर दर्जोन्नती देण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१५/प्र.क्र.७७/आस्था-१, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दि. ०३ एप्रिल, २०१९. 


वाचा - 9) शासन निर्णय पाटबंधारे विभाग क्र. सीडीएस १५८२/१५८/(२१५ / आ-१०, दि. १६.०४.१९८४, 
2) शासन निर्णय पाटबंधारे विभाग क्र. बीसीएस ४८४/१०७/आ-२, दि.२८.०९.१९८४ 
3) शासन निर्णय व आदेश, पाटबंधारे विभाग क्र. एमएससी / १०८४ /६१/आ (सं.नि.), 
दि.१६.०६.९७, 
8) शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग क्र. नियुक्‍ती १२९९/(१४/९९) /आ (शा.अ.), दि.०९.०२.२०००. 


शासन निर्णय - 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, पुणे, 
राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई व विशेष प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र 
अ” व “ब” मध्ये दर्शविलेल्या एकूण ४६ अपदवीधर कनिष्ठ अभियंत्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून शाखा अभियंता पदावर दर्जोन्नती देण्यात येत आहे. ज्या अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता यांना 
दि.०१.०४.२०१६ पुर्वी शाखा अभियंता पदावरील दर्जोन्नतीच्या तारखा मंजूर करण्यात आल्या आहेत, त्यांची 
नावे परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविण्यात आली असून, दि.०१.०४.२०१६ हा दर्जोन्नतीचा दिनांक मंजूर करण्यात 
येत असलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांची नावे परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 


२. शाखा अभियंता या पदासाठी दिनांक ०१.०१.१९८६ पूर्वी रु.६००-३०-७५०-४०-९५० ही वेतनश्रेणी 
लागू होती. महाराष्ट्र नागरी सेवा सुधारीत वेतन नियम, १९८८ अनुसार शाखा अभियंता पदास 
दि.०१.०१.१९८६ पासून रु.२०००-६०-२३००-द.रो.७५-३२००-१००-३५०० ही वेतनश्रेणी लागू होती. महाराष्ट्र 
नागरी सेवा सुधारीत वेतन नियम, १९९८ अनुसार शाखा अभियंता पदास दि.०१.०१.१९९६ पासून रु.६५००- 
२००-१०५००० ही वेतनश्रेणी लागू होती. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा सुधारीत वेतन नियम २००९ अनुसार 
शाखा अभियंता पदास दि.०१.०१.२००६ पासून रु.९३००-३४८०० (रु.४४०० ग्रेड पेसह) ही वेतनश्रेणी ळागू 
होती. आता, महाराष्ट्र नागरी सेवा सुधारीत वेतन नियम, २०१९ अनुसार शाखा अभियंता पदास 
दि.०१.०१.२०१६ पासून वेतन स्तर एस-१५ नुसार रु. ४१८००-१३२३०० ही वेतनश्रेणी लागू झाळी आहे. 


3: या शासन निर्णयान्वये शाखा अभियंता म्हणून नेमणूक देण्यात आलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांची 
वेतननिश्चिती, त्यांना ज्या दिनांकापासून शाखा अभियंता पदाचा दर्जा देण्यात येत आहे, त्या दिनांकास 
अस्तित्वात असलेल्या वेतनश्रेणीत वेतन निश्चिती नियमानुसार करण्यात यावी. वेतननिश्चिती विषयीचा 
फेरविकल्प संबंधितांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम १५ खालील टीप-४ नुसार 
विहीत मुदतीत देणे आवश्‍यक आहे. या मुदतीत त्यांनी असा फेरविकल्प न दिल्यास त्यांनी नवीन पदावरील 
नियुक्तीच्या दिनांकापासून वेतननिश्चितीचा विकल्प दिला आहे, असे समजण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१५/प्र.क्र.9७/आस्था-१, 


४. जर संबंधित कनिष्ठ अभियंता, विभागीय परीक्षा आणि मराठी / हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण झाळे नसतील 
किंवा अशा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात आली नसेल तर त्यांना शाखा अभियंता पदाचा दर्जा 
दिल्याच्या दिनांकापासून शाखा अभियंता पदाची वेतनश्रेणी लागू करावी. परंतु, त्यांना पुढील वेतनवाढी 
देण्यात येऊ नयेत. त्यांनी विभागीय परीक्षा आणि मराठी / हिंदी भाषा या तीनही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच 
अथवा वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झाल्याने सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आलेल्याना, वयाची ४५ वर्षे 
पूर्ण झाल्यानंतर दिनांकापासून / शाखा अभियंता पदाची वेतनश्रेणी दिल्याच्या दिनांकापासून नियमित 
वेतनवाढी दिल्या आहेत, असे गृहित धरुन होणारे वेतन देण्यात यावे. मात्र त्यांना वरीलप्रमाणे गणना केलेल्या 
काल्पनिक वेतनवाढीची थकबाकी अनुज्ञेय असणार नाही. 

५. हे आदेश विधी व न्याय विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ H.890/202/Civil/Confl./209¢/A ‘Br’ 
दि.२५.०२.२०१९ व सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४९/का.१२, दि.२८.०२.२०१९ 
अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

६. सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०१९०४०३१६०५५१९९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

७. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vikram Nivrutti Dnamal 


VIII INIVIUTEE: ADS ENS verano वा 0 
Dhamal Date. 2018.04.08 16:15:5 40880" 
सहपत्र - परिशिष्टअवब (वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई , नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, पुणे, रा.म., नवी 
मुंबई व विशेष प्रकल्प, मुंबई. 
२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, पुणे, रा.म. नवी 
मुंबई व विशेष प्रकल्प, मुंबई 


३. सर्व संबंधित कनिष्ठ अभियंता व्दारा - संबंधित मुख्य अभियंता. 
४. कार्यासन अधिकारी, सेवा-३, सेवा ६ व आस्था-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट “ap 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१५ / प्र.क्र.७७/आस्था-१, दि.०३ एप्रिल, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


सन २०९१६ पुवीचे प्रस्ताव 
अ.क्र. । कनिष्ठ अभियंत्यांचे नाव प्रादेशिक विभाग | शैक्षणिक कनिष्ठ अभियंता शाखा अभियंता 
अर्हता | पदावरील नेमणूकीचा | दर्जा देय दिनांक 
दिनांक 
०१. | श्रीम.वैशाली सुधीर सबनीस | राष्ट्रीय महामार्ग | DCE 08,08, 2008 ०१.०४.२०१५ 
(सातभाई) सा.बां. कोकणभवन 
मुंबई 
०२. | श्री. अजयकुमार मे. पुणे DCE, 08.28, 2002 08.0% ROWS 
B.E. (Civil) 
०३. | श्री.सुनिल शं. ठोंबरे पुणे DCRE १६.१०.२००८ O8,0% RORY 
०४. | श्री. चंद्रशेखर अं. कांबळे ७६. DCE, २४.१०.२००८ ०१.०४.२०१४ 
B.E. (Civil) 
०५. | श्री.दिलीप प. चौधरी औरंगाबाद | DCE १७.११.२००८ ०१.०४.२०१४ 
०६. | श्री.विश्‍्बास वि. लव्हेकर औरंगाबाद DCE २१.०८.२००७ ०१.०४.२०१३ 
०७. | ALAR St. महाजन नाशिक DCE २७.०९.२००६ ०१.०४.२०१२ 
०८.  श्रो.सुधीर प्र. कांबळे पुणे DCE २८.१२. २००५ ०१.०४.२०११ (व्या. परीक्षा उत्तीर्ण 
होईपर्यंत / सूट मिळेपर्यंत वेतनवाढ 
रोखण्याच्या अधीन) 
०९. | श्री.पांडुरंग ज्ञा.कोळेकर पुणे DCE, १७.०६.२००५ O8,0% ROR 
B.E. (Civil) 
१०. | श्री. अरुण मृ. एडवंणावर | पुणे DCE १७.०६.२००५ ०१.०४.२०११ (व्या. परीक्षा उत्तीर्ण 
होईपर्यंत / सूट मिळेपर्यंत वेतनवाढ 
रोखण्याच्या अधीन) 
११. | श्री.किरण दा.पवार नाशिक DCE २७.०३.२००६ ०१.०४.२०११९ 
१२. | श्री. अनिल लो. १ ee DCE 93,08, 2004 ०१.०४.२०११ (व्या. परीक्षा उत्तीर्ण 
होईपर्यंत / सूट मिळेपर्यंत वेतनवाढ 
रोखण्याच्या अधीन) 
१३. | श्री. योगेश वा. कोलते नाशिक DCE २४.११.२००५ ०१.०४.२०११ (व्या. परीक्षा उत्तीर्ण 
होईपर्यंत / सूट मिळेपर्यंत वेतनवाढ 
रोखण्याच्या अधीन) 
१४. | श्री.धाराप्पा य.यड्रा पुणे DCE ०१.११.२००४ ०१.०४.२०१० (व्या. परीक्षा उत्तीर्ण 
होईपर्यंत / सूट मिळेपर्यंत वेतनवाढ 
रोखण्याच्या अधीन) 
१५. | श्री. नितीन रा. कोहळे नागपूर DCE 219.20, 2003 08.0% 2008 (व्या. परीक्षा उत्तीर्ण 
होईपर्यंत / सूट मिळेपर्यंत वेतनवाढ 
रोखण्याच्या अधीन) 
१६. | श्री. योगेश शि. अहिरे वि.प्र., मुंबई DCE १६.०८.२००३ ०१.०४.२००९ (व्या. परीक्षा उत्तीर्ण 
होईपर्यंत / सूट मिळेपर्यंत वेतनवाढ 
रोखण्याच्या अधीन) 
१७. श्री.सुरेश ना. साबळे = DCE 80,019, 2008 ०१.०४.२००९ com, परीक्षा उत्तीर्ण 
होईपर्यंत / सूट मिळेपर्यंत वेतनवाढ 
रोखण्याच्या अधीन) 
१८. | श्री.माणिक आ.जाधव =) DCE, १४.०७.२००३ ०१.०४.२००९ (व्या. परीक्षा उत्तीर्ण 
B.E. (Civil) होईपर्यंत / सूट मिळेपर्यंत वेतनवाढ 
रोखण्याच्या अधीन) 


१९. | श्री. सुर्यकांत ह. पाटील | नाशिक DCE 08.019. 8938 See ee 
२०. | श्री.सुभाष एन. वाघमारे नाशिक DCE, २८.०९.१९९९ ०१.०४.२००५ त्या. परोक्षा उत्तीण 
B.E. (Civil) होईपर्यंत / सूट मिळेपर्यंत वेतनवाढ 
रोखण्याच्या अधीन) 
२१. | श्री.शांतीलाल सो. लाड नाशिक DCE 23.08.2828 ०१.०४.२०००५ (व्या. परीक्षा उत्तीर्ण 
होईपर्यंत / सूट मिळेपर्यंत वेतनवाढ 
रोखण्याच्या अधीन) 
२२. | श्री. राजेश अ. गावित नाशिक DCE २३.०१.१९९६ ०१.०४.२००१ (व्या. परीक्षा उत्तीर्ण 
होईपर्यंत / सूट मिळेपर्यंत वेतनवाढ 
रोखण्याच्या अधीन) 
२३. । श्री. सुभाष म.जगताप नाशिक DCE 08,02 222K 02,0% 2008 
२४. | श्री. चंद्रकांत पां. काळे नाशिक DCE २८.१२.१९८१ ०१.०४.१९८७ 
(मानीव दिनांक) 
२५. | श्री. रामचंद्र तु. शिंदे पुणे DCE, | ०५.०२.१९८१ ०१.०४.१९८६ 
B.E. (Civil) | (सुधारीत मानीव दिनांक) 
२६. | श्री. चंद्रसेन अ.लोढे | औरंगाबाद  । DCE २०.०२.१९८० ०१.०४.१९९४ 


परिशिष्ट “ब” 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१५ / प्र.क्र.७७/आस्था-१, दि.०३ एप्रिल, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 
सन ०१.०४.२०१६ साठीचे प्रस्ताव 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंत्यांचे नाव | वभ शैक्षणिक । कनिष्ठ अभियं शाखा 
अर्हता पदावरील अभियंता दर्जा 
नेमणूकीचा देय दिनांक 
दिनांक 
०१. | श्री. भागीनाथ ए. रासकर रा.म. नबी मुंबई =| DCE २४.०१.२०११ ०१.०४.२०१६ 
०२. | श्री. अविनाश एल. इंगळे ॥%.. DCE, २३.१२.२०१० ०१.०४.२०१६ 
B.E. (Civil) 
०३. । श्री. योगिता अ. इंगळे औरंगाबाद | DCE २३.१२.२०१० ०१.०४.२०१६ 
०४. | श्रीम. प्रतिभा वा. ठोंबरे oe) DCE, २३.१२.२०१० ०१.०४.२०१६ 
B.E. (Civil) 
०५. | श्री. शेख अमर अब्दुल रहिम | औरंगाबाद | DCE ०१.०६.२०१० ०१.०४.२०१६ 
०६. । श्रीम. संध्या आ. मेने रा.म. नबी मुंबई =| DCE २३.१२.२०१० ०१.०४.२०१६ 
०७. | श्री. राजेंद्र रा. सावंत नाशिक DCE ०१.०६.२०१० ०१.०४.२०१६ 
०८. | श्री. प्रशांत घ. मोहरकर | औरंगाबाद | DCE २७.१२.२०१० ०१.०४.२०१६ 
०९. | श्री. कृष्णा सं. काटकर | औरंगाबाद | DCE २७.१२.२०१० ०१.०४.२०१६ 
१०. | श्री. मोहिनी ल. देशपांडे "गी DCE २३.१२.२०१० ०१.०४.२०१६ 
(मोहिनी सं. कुलकर्णी) 
११. | श्रीम. स्ेहेल स.सिनगिरकर — | DCE २३.१२.२०१० ०१.०४.२०१६ 
(स्नेहल रा. तांबोळी) 
१२. | श्रो. सुं. २ | औरंगाबाद | DCE २७.०१.२०११ ०१.०४.२०१६ 
१३. | श्री. नितीन श्री. टाकळकर मुंबई DCE २४.०१.२०११ ०१.०४.२०१६ 
१४. | श्री. बद्रीनारायण वि. कळसकर | औरंगाबाद | DCE २३.१२.२०१० ०१.०४.२०१६ 
१५. | श्री. धर्मराज का. दराडे | औरंगाबाद | DCE ०१.०१.२०११ ०१.०४.२०१६ 
१६. | श्री. अनुप कबडुजी गुजर नागपूर DCE २०.१२.२०१० ०१.०४.२०१६ 
१७. । श्रो. कृष्णा एल. ढोले नागपूर DCE २३.१२.२०१० ०१.०४.२०१६ 
१८. | श्री. मुकेश ल.पवार नाशिक DCE O¥ 0%, ORL ०१.०४.२०१६ 
१९. | St, सत्यजित चो. अचलखांब औरंगाबाद DCE ११.०१.२०११ ०१.०४.२०१६ 
२०. | श्री. भगवान सि. शिंदे | औरंगाबाद | DCE २७.१२.२०१० ०१.०४.२०१६ 


